मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक 
विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबईच्या 


अध्यक्षपदी नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२४/प्र.क्र.१८८/का.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२४. 


शासन निर्णय :- 

मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
यांच्या संस्थापन समयलेख व संस्थापन नियमावली (Memorandum and 
Articles Association) कलम ८१ अन्वये महामंडळाच्या अध्यक्षपदी 
खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

श्री.मुऱताक अंतुले, मुंबई  : अध्यक्ष 


२. सदर नियुक्ती हे आदेश निर्गमित झाल्यापासून ३ वर्षांसाठी करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर नियुक्तीचा कालावधी कमी/अधिक करण्याचा अधिकार शासनास 
राहील. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेताक 
२०२४०९२३१५०३१६५७१४ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MOHINUDDIN B 
TASHILDAR 


(मो.बा.ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२४/प्र.क्र.१८८/का.५ 


tos 
4 


मा.मंत्री,अल्पसंख्याक विकास व वक्फ यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अवर सचिव, वित्त विभाग (सा.उ.), मंत्राळय,मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई 

१०) व्यवस्थापकीय संचालक,राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त 
निगम,नवी दिल्ली (NMDEC) 

११) व्यवस्थापकीय संचाळक, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई 

१२)श्री.मुऱताक अंतुले, अध्यक्ष, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई (व्यवस्थापकीय संचालक, मौळाना आझाद 
अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचेमार्फत) 

१३)सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१४) निवड नस्ती, कार्यासन-५ 


Co 


an 


S 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


